= 
| 
\ 


'एशियमन डेव्हलपमेंट बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा 
संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणे तसेच धुप प्रतिबंधक उपाययोजना ही 
जिल्हा स्तरीय योजना राज्य स्तरीय योजना म्हणून 
परिवर्तित करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन. 

- गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन १२०९/प्र. क्र. WY बंदरे-२, | 
* मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दि. २६ ऑक्टोबर, २०९०. 


प्रस्तावना :- 


राज्याला ७२० किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. त्यापैकी woo किमो समुरद्रॉकनारा ह! 
नैसर्गिकरित्या संरक्षित असून उर्वरित ३२० किमी. किनारपट्टी धुपप्रवण आहे. वा ३२० किमी. पैकी आतापयंत १४२ ett 
समुद्रकिनारा हा किनारी. अभियंता यांचेमार्फत धुप प्रतिबंधक बंधारे बांधून संरक्षित करण्यात आला असून १७८ कि 
धुपप्रवण किनारा सुरक्षित करणे गरजेचे आहे. त्याकरीता राज्याच्या साधनसामुग्री व्यतिरिक्त निधीची पर्यायी व्यवस्था 
करणे आवश्यक होते 


2. महाराष्ट्र, Mar ब कर्नाटक या राज्यातील किनारपट्डीचे धुप होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी जलसंधारण 
मंत्रालय,भारत सरकार यांनी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे सहाय्याची मागणी केली होती. त्य'उनुशंगाने ADB ने तांत्रीक 
सल्लागारांची नियुक्ती केली असून त्यासाठी १ दशलक्ष डॉलर्स (रु. ५ कोटी) चे अर्थसहाय्य दिले आहे. Tat निरुक्त 
सल्लागारांनी राज्याच्या किनारपट्टीचा अभ्यास करुन मिऱ्या - बे, ता. जि. रत्नागिरी येथील किनारपडीबर पथदर्शी प्रकल्प 
तयार केला आहे 

राज्यामध्ये हा प्रकल्प सन २०१० ते सन २०१९ यः कालाबधीत ३ टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार असूर 
त्याकरीता MFF (Multitranch Financing Facility) तत्वावर कर्जपुरवठा होणार आहे. या प्रकल्याच्या पहिल्या 
टप्प्यामध्ये सन २०१० ते सन २०१३ या कालावधीत मिऱ्या-बे, ता. जि. रत्नागिरी येथील पथदर्शी प्रकल्प रावविण्यात येणार 
असून दुसरा व तिसरा टप्पा सन २०१३ ते सने २०१९ या कालावधीत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामध्ये समुद्र 
धुप प्रतिबंधक पारंपारीक उपाय योजनांऐवंजी Soft Solutions चा वापर . करण्यात येणार असून दगडो 
बंधाऱ्यांव्यतिरिक्‍्त जिओ-ट्युब, तिवरांची लांगवड, ड्यून मॅनेजमेंट यासारख्या उपाययोजना हाती घेण्यात थंणार आहेत 


३. या प्रकल्पाच्या वित्तिय आकृतिबंधानुसार एडिबीचा हिस्सा ९६.१२ दशलक्ष डॉलर्स (रु. ४८०.०० कोटी, 
महाराष्ट्र शासनाचा हिस्सा ५३.०८ दशलक्ष डॉलर्स (रु. २६५.०० कोटी) व खाजगी क्षेत्राचा हिस्सा १६.२२ दशलक्ष डोलसं 
(रु. ८१.०० कोटी) असा राहणार असून एकूण प्रकल्पाची अंदाजित किंमत रु. ८२७ कोटी (१६५.४२ डंलसं) अशी आहे 


. प्रस्तुत प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी एडिंबीचा हिस्सा १०.०५ दशलक्ष डॉलर्स (झु. ५०.०० कोटी) ब 


राज्य शासनाचा हिस्सा ४.३७ दशलक्ष डॉलर्स (रु. २२.०० कोटी) असून पहिल्या टप्प्याची एकूण किंमतर४.४२ 
दशलक्ष डॉलर्स (रु. ७२.०० कोटी) अशी राहणार आहे. 


रोटा/एच-२१८णू्‌ ५००-१०-२०१0]-१ 


Q 
2 पहिल्या टप्प्यामधील पथदशी प्रकल्प सन २०१० ते सन २०१३ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून 
TENA पुढील बाबींचा समावेश आहे 


आ) मिऱ्या-बे च्या उत्तरेस सागरी तळाशी ३६० मी. लांबीची Offshore Submerged Cup Shaped — 
Geotextile Reef (जिओट्युब) टाकणे 
ब) मिऱ्या बे च्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर वाळूच्या सहाय्याने किनाऱ्याचे संवर्धन (Beach 
Nourishment) करणे व 
क) तांत्रिक सल्लागारांकडून राज्यातील उर्वरित goer किनाऱ्यांचा अभ्यास करुन धुप प्रतिबंधक 
उपाययोजनांचे प्रकल्प तयार करणे 


तसेच, प्रकल्पाचा दुसरा व तिसरा टप्पा सन २०१३ ते सन २०१९ या कालावधीत हाती घेण्यात येणार 
असून त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे : - 


aq) मिरकरवाडा मासेमारी बंदराचा विकास व सुधारणा - यामध्ये माल हाताळणी क्षमता वाढविणे, शीतगृहे, 
बर्फ कारखाने यांचा विकास करणे समाविष्ट आहे. 

ब) रत्नागिरी येथील भगवती बंदराजवळील ब्रेक वॉटरची लांबी वाढविण्यासाठी आवश्यक तो तांत्रिक 
अभ्यास करणे ब 

क) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात तयार करण्यात आलेल्या कामांची अंमलबजावणी करणे या कामांचा 
समावेश आहे 


या प्रकल्पांतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या धुप प्रतिबंधक उपाय योजनांमुळे खालीलप्रमाणे लाभ होणे 

अपेक्षित आहे 

(अ) जमीनीची धुप थांबून समुद्र किनाऱ्याचे संवर्धन (Beach Nourishment), 

(ब) शेती व घरांचे संरक्षण, 

(क) मिरकरवाडा मत्स्य बंदरांमध्ये गाळ साचण्याची प्रक्रीया थांबून बंदराची उपयुक्तता वाढणे, 

(ड) माशांच्या वस्तीस्थानासाठी उपयुक्‍त वातावरण तयार होवून मत्स्य प्रजननामध्ये वाढ होणे, 

(इ) किनाऱ्याचे संवर्धन झाल्यामुळे पर्यटनाच्या संधीमध्ये वाढ होणे व 

(फ) मासेमारी नौकांना बंदर कायम उपलब्ध होणार असल्यामुळे मासेमारीच्या प्रमाणात बाढ होणे. 


न या प्रकल्पाचे सर्व व्यवस्थापन a अंमलबजावणी यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड ही राज्य 
अंमलबजावणी यंत्रणा (State Executing Agency) राहणार असून प्रकल्पाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डातंर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे 


७. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावास CWPRS, MCZMA, MoEF, DoE, DEA यांची मंजूरी प्राप्त झाली 
असून प्रकल्पाच्या कर्जविषयक वाटाघाटीनंतर एशियन डेव्हलपमेंट बँक, केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यातील त्रिपक्षीय 
कराराच्या मसुद्यास दि. ३२१.८.२०१० रोजी नबी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 


टॅ; या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत तसेच धुप प्रतिबंधक उपाययोजना ही जिल्हास्तरीय योजना 
रा प्रस्तरीय योजना म्हणून राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या दि. ८.९.२०१० रोजी झालेल्या बैठकीत 
RTS सादर करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


एत-२५८० -१3 


4) 


शासन निर्णय :- 


१) राज्याच्या समुद्र किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये ADB अर्थसहाय्यीत शाश्वत किनारा संरक्षण व 
व्यवस्थापन प्रकल्प, सन २०१० ते २०१९ या कालावधीत राबविण्यास व त्यासाठी एकूण रु.८२७.०० कोटी इतक्या 
अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. यापैकी रु. ४८०.६० कोटी ADB चे कर्ज, रु.२६५.४० कोटी राज्य शासन 
ब रु. ८१ कोटी खाजगी क्षेत्राचा वाटा राहील. 


२) समुद्र धुपप्रतिबंधक उपाययोजना ही जिल्हास्तरीय योजना, दि. १.४.२०११ पासून राज्यस्तरीय योजना 
म्हणून परिवर्तीत करण्यात येत असून हो योजना गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली आणण्यात येंत आहे. का 


३) या प्रकल्पाकरीता राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून रु. २६५.४० कोटी निधी, हो योज जिल्हास्तरीय 
ऐवजी राज्यस्तरीय योजना म्हणून राबविण्यात येणार असल्यामुळे दरवर्षी ६ लिल्हयांसाठी प्राप्त होणारी सरासरो TOTS 


रु.४० कोटी ही राज्यस्तरावर वळती करुन ९ वर्षांच्या प्रकल्प कालावधीसाठी अंदाजित एकूण रु. ३६> कोटो Ts 
अनुदानामधुन उपलब्ध करण्यात यावा. 


४) या प्रकल्पाकरीता खाजगी क्षेत्राच्या सहभागापोटी जर तसा सहभाग खाजगी क्षेत्राकडून प्राप्त न झाल्याने 
रु.८१.०० कोटी इतका निधी, सन २०११ ते २०१९ या ८ वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या स्वनिधीतुन 
उपलब्ध करण्यात यावा. 


५) प्रकल्पखर्च रु. ८२७.०० कोटी पैकी ADB मार्फत केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या रु.४८०.६० कोट; 
इतक्या कर्जाची व्याजासह परतफेड, राज्य शासनाने २५ वर्षाच्या कालाबधीत करण्यास ब या कर्जास राज्य WHATS! हन 
मळण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वरील कर्जाची व्याजासह परतफेड राज्य शासन व महाराष्ट्र Ags थोड Bie 
अंतर्गत कराराव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात येत असून याबाबत राज्य शासनाचा निर्णय महाराष्ट्र HE खड 
बंधनकारक राहील. 


६) ADB पुरस्कृत शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट aires 
अर्हता असलेली १५ संवर्गातील पदे कंत्राटी wren, प्रकल्प कालावधीसाठी भरण्यास, महाराष्ट्र ALES Sek 
मान्यता देण्यात येत आहे. | 


७) मत्स्यव्यवसाय विभागाची कामे व धुपप्रतिबंधक उपाययोजना या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसार 
आवश्यक असलेली तांत्रिक a अतांत्रिक अशी एकूण ३७ पदे प्रथमतः किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विश 
यांच्या अधिपत्याखालील पदांमधून प्रतिनियुक्तीने / वर्ग करुन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे घेण्यास मान्यता देण्यात दत 
आहे. तसेच, ही पदे कालांतराने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या आस्थापनेवर निर्माण करुन आवश्यकतेनुसार भरण्यात 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


८) मत्स्यव्यवसाय विभागाची महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे हस्तांतरीत होणारी कामे पार पाडण्यासाठी 
लागणाऱ्या तांत्रिक व अतांत्रिक अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन-भत्ते, बाहन भत्ते, कार्यालयीन इमारत भाडे, कोर्यालिये*न 


खर्च, पी. एम. सी. ची नियुक्‍ती इ. करीता लागणारा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कामांवर होणाऱ्ण भांडवली खर्चावर 
१०% .सेंटेज चाजेस आकारुन भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


एव-२५८० -२ 


यांच्याकडे सोपविण्यात आली असल्याने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तुत मंत्रीमंडळ निर्णयाच्या अनुषंगाने 
विध यंत्रणासोबत आवश्यक करारनामे स्वाक्षांकित करण्यास तसेच प्रकल्पातील समाबिष्ट असलेल्या सर्व कामांना 


a घे | । 
९) प्रस्तुत प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 


प्रशासकीय मान्यता देण्यासःमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने दि. ८.९.२०१० रोजी झालेल्या बैठकोत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ee 


(प्र. ता. गोड) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई. 

महालेखापाल महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), १/२, मुंबई / नागपूर, 

महालेखापाल महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), १/२, मुंबई / नागपूर, 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 

प्रधान सचिव (वित्त /व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, 

सचिव (मत्स्यव्यवसाय), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई, 

किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा माळा, चेतना महाविद्यालयाजवळ, 
बांद्रा (पु), मुंबई. 

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ, ठाणे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदूर्ग 

निवडनस्ती (बंदरे-२), गृह विभाग, | 


-२५८० -२३* 


